अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान, शहासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ या पदावरील नियुक्ती रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६२/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१८ 


पहा : १) या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २७ सप्टेंबर, २०१७. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.४अआ/आस्था/२०१७/८६३, दि.२२ नोव्हेंबर, २०१७. 
३) या विभागाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.२४ नोव्हेंबर, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत श्री. रजनीकांत भगवान वाघ यांना अधिव्याख्याता, माहिती 
तंत्रज्ञान, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर संदर्भाधिन क्र. ०१ 
येथील शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आली होती. तसेच, संबधित पदावर रूजू होण्याकरीता संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
शासन पत्रान्वये अंतिम मुदतवाढ दिल्यानंतरही श्री. वाघ, अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान या पदावर रूजू 
झालेले नाही. सबब,श्री. वाघ यांना संबधित पदावर रूजू होण्यास स्वारस्य नसल्याचे लक्षात येत असल्याने 
संदर्भाधिन क्र. ०१ येथील शासन निर्णयाव्दारे करण्यात आलेली त्यांची स्थानापन्न नियुक्ती या शासन 
निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र आयोग पुरस्कृत आयोगाने शिफारस नियुक्तीचे ठिकाण 
उमेदवारांचे नांव केलेला प्रवर्ग 
शि श्री. वाघ रजनीकांत खुला शासकोय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, 
भगवान यवतमाळ. 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०८०११२४१२४२६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ition Department, 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
Govern h 
770 25fdf5a4898b244953b82406¢ 


ya: 
186215917483 
serial INumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b7 
h e y 59420308b9fd7816002b4af0ffbf1 111d7, cn=Sudhi 
Jaya 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने) 


प्रत: 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.६२/१७/तांशि-७ 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


३) 
) 
) 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती. 
) 
) 
) 


6 


Cc 


4 


८४) 


प्राचार्य, शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

qo) निवड नस्ती (तांशि-७). 


nN S&S 


पृष्ठ २ पैकी 2 


